फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरू 
करण्यास झासन मान्यता देण्याबाबत.-शासन 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३२३/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा :१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३२३/ 
तांशि-४, दि.१९.०९.२०२४. 


२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/२०२४ 
/८०६, दि.३०.०९.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक : उपरोक्त वाचा क्र.०१ येथील दि.१९.०९.२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या, प्रपत्रामधीळ “बी.फार्मसी” अभ्यासक्रमाची प्रवेशक्षमता “६०” ऐवजी “१००” 
अशी वाचण्यात यावी.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.8॥8॥/990[॥9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४१००७१२३७५८५१०८ 
असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
THORAT AJITKUMAR ater ee 


bfc5a688b1 10ab53810ab4d94960474021325e10e79 
4cb784d2e6a9, postalCode=400032, 


ARUNRAO ae 0000070700 
(अजितकुमार थोरात) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

३) संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 

४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

५) संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६ निवड नस्ती/तांशि-४ 


